अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


वैध मापन शास्र यंत्रणेअंतर्गत निरीक्षक गट-ब 
(राजपत्रित) यांचे सर्वसाधारण बदली २०१९ बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेशा क्रमांक - बदली-२०१९ /प्र.क्र.२३/ग्रासं-३ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


AIR आदेठा :- 


दिनांक :- २९ मे, २०१९ 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१, ४ (२) व ४ (3) मधील 


तरतुदीनुसार व समुपदेशनाच्या दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिकारांच्या मान्यतेने वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील खालील निरीक्षकांची त्याच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीकरण्यात येत आहे. बदलीनंतर संबंधित अधिका-याची 


नियुक्‍ती त्याच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. । अधिका-यांचे नाव सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
असल्याचे ठिकाण 
|. ५. || २ ३ PB 
a श्री. अ.मा. नरवाडे, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
चंद्रपूर विभाग, जि. चंद्रपूर नागपूर-५, जि.नागपूर 
2 | श्री.अ.ना. निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
रोडेवाडकर, तळोदा विभाग, जि. धुळे । नाशिक विभागीय कार्यालय 
3. श्री.स. वा. कठके, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
वणी विभाग, जि. यवतमाळ वणी, जि. यवतमाळ 
४ | fa. a. गायकवाड निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
वाशिम विभाग, जि. अकोला | अकोला-२ जि. अकोला 
५ श्री.र.म. ढगे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
आरमोरी विभाग, जि. चंद्रपूर | नागपूर विभागीय कार्यालय 
६ श्री. प्र. रा. झोडापे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
मुल विभाग नागपूर-३, जि. नागपूर 
७ श्री. वि. शां. भोईर निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
दादर -१, विभाग मुलूंड विभाग 
८ | Sit. याम अ. शोळके निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
अमरावती विभागीय अमरावती -१ विभाग, जि. 
कार्यालय, अमरावती 
Q श्री. अ. आ. जगताप निरीक्षक, वैधमापन झारत्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
धुळे-१ विभाग चाळीसगांव, जि. जळगांव 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९ /प्र.क्र.२३/ग्रासं-३ 


faa o | SH. अ. श्री. येवलेकर निरीक्षक वैधमापन झासूत्र निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
मनमाड, जि. नाशिक जळगांव-१, जि. जळगांव 
| १ | श्री.नि.पु.जोशी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, एक वर्ष मुदतवाढ 
धुळे-३ 
१२  श्री.एस.एस.गायकवाड | निरीक्षक, वैधमापन झारत्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
औरंगाबाद विभागीय अमरावती विभागीय कार्यालय 
कार्यालय 
१३ श्री.गो.द.चौधरी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, बोरीवली विभाग 
चेंबूर विभाग 
१४ । श्री.प्र.क.त्रिवेदी निरीक्षक, वैधमापन ara, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
नागपूर-१ विभाग, जि. नागपूर-२, जि. नागपूर 
नागपूर 
१५ श्री.र.ई.गवंडी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
खेड विभाग,जि. पुणे सांगली-२, जि. सांगली 
१६ श्री. उ.मा.ईतडवार निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
नागपूर विभागीय कार्यालय आर्वी जि.वर्धा 
१७ | श्री.आ.आ.कुलकर्णी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैेधमापन शास्त्र, 
परळी (वैजनाथ) विभाग जि. | लातूर-१ विभाग, जि. लातूर 
बीड 
१८  श्री.स.मा.शिदे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
मांडवी - १ विभाग दादर-१ 
१९ ।श्री.सं.भा.बोरसे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
नाशिक ३ विभाग नाशिक-५, जि. नाशिक 
२० श्री.वि.पु.कलोडे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
नागपूर - ५ विभाग नागपूर-१, जि. नागपूर 
290 श्री.सु.रा.जार्वेकर निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
मुलूंड विभाग चेंबूर विभाग 
22. श्री.अ.दि.कुलकर्णी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
चिंचवड विभाग, जि. पुणे | विभागीय कार्यालय पुणे, जि. 
पुणे 
23 | श्री.पी.पी.जोशी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
हवेळी-२ विभाग, जि. पुणे भोसरी, जि. पुणे 
28 श्री.एस.व्ही.रघोजी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
पुणे-२ विभाग, पुणे पुणे - ३, जि. पुणे 
२५ | श्री.एस.बी.शिदे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
भोसरी विभाग, पुणे पुणे-४, जि. पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९ /प्र.क्र.२३/ग्रासं-३ 


२६ | Wee ArH निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
उमरेड, नागपूर-वर्धा वाहनटाकी विभाग, नागपूर 
२७ | श्री.रा.द.नालमवार, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
हिंगणा-२, नागपूर कामठी, जि. नागपूर 
२८ | श्री.वि.भा.झोटे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
कामठी विभाग, जि.नागपूर हिंगणा-२, जि.नागपूर 
२९ । श्री.प्र.द.कुडाळकर निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
पुणे-४ विभाग, पुणे चिंचवड, जि. पुणे 
३० | श्री.वि.फ.बनाफर, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
विभागीय कार्यालय, नागपूर-७, जि. नागपूर 
अमरावती 
39° श्री. सु.भ.भोसले निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
भायखळा-१, मुंबई गिरगांव-१ विभाग 
३२ श्री.अ.श्री.गायकवाड निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
गिरगाव-१ विभाग, मुंबई मुख्यालय, मुंबई 
३३ ।श्री.एम.आर.जोशी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
अक्कलकोट विभाग, विटा, जि. सांगली 
जि.सोलापूर 
३४ | श्री.दी.बी.गावडे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
सिल्लोड विभाग, औरंगाबाद | औरंगाबाद-२, जि. औरंगाबाद 
३५  श्री.सा.कि.त्रिभुवन निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैेधमापन शास्त्र, 
कुर्ला-२ विभाग, मुंबई मानकप्रयोग शाळा क्र. ४, 
मुंबई 
३६ श्री. कि.झु.चोरडीया निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
मिरज विभाग, सांगळी |। कोल्हापूर-१, जि. कोल्हापूर 
३७ । श्री.एस.व्ही.देडापांडे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
चाळीसगांव विभाग, जि. नाशिक-३, जि. नाशिक 
जळगांव 
३८ | श्री.पी.बी.मेने निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
उदगीर विभाग, लातूर परळी, जि. बीड 
३९ | श्री.आर.एम.बोरफळकर | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
वाझी-२ विभाग, जि.ठाणे । (विनंती बदलीने रिक्‍त होणा- 
या ठिकाणी) पिंपरी विभाग, 
जि. पुणे 
go । श्री.यु.र.खान निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
कोकण विभाग-१, कोकण सावंतवाडी, रत्नागिरी- 
विभागीय कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्हे 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९ /प्र.क्र.२३/ग्रासं-३ 


vq श्री.टि.टि.टेकाळे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, उस्मानाबाद, जि. 
लातूर-१ विभाग, लातूर उस्मानाबाद 
४२ श्री.रा.कि.चांदेवार निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
नागपूर-३ विभाग देवरी, जि. गोंदिया 
83 श्री.अ.ज.मेश्राम निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
नागपूर-७ विभाग नागपूर विभागीय कार्यालय 
४४  श्री.रा.ह.मारशोट्टीवार निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
अमरावती-२ विभाग अमरावती विभागीय कार्यालय 
४५ श्री.रा.रा.गवई निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
यवतमाळ विभाग अचलपूर, जि. अकोला 
४६  श्री.अ.ग.कोहाडे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
अमरावती-१ विभाग आरमोरी, जि. गडचिरोली 
४७ | श्री.सु.दा.मनसुटे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैेधमापन शास्र, 
सांगली-१ विभाग मिरज, जि. सागली 
४८ | HAD RIS, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
बोरीवली विभाग, मुंबई वाशि-२, जि. ठाणे 
vo श्री.अ.ग.नाईकवाड निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
फलटण, सातारा बांद्रा विभाग 
yo | श्री.आर. पी आखरे, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
पुणे-२ विभाग, जि. पुणे फळटण, जि. सातारा 
4q श्री. सं. अ. अकोलकर | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
मुख्यालय तासगांव, जि. सांगली 
५२ श्री. सं. द. गायकवाड | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
मा.प्र.शा.क्र.४ विभाग काळबादेवी 
५३ श्री. स.नं. दलाल निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
शिरपूर विभाग,जि. धुळे धुळे-१, धुळे -नंदुरबार जिल्हे 
Gy | श्री. र.अ. मारणे, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
पनवेल -१ विभाग खेड, जि. पुणे 
५५ | श्री. एस. आर. कुटे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
वसई विभाग वाशी -१, जि. ठाणे 
५६ श्री. ना. ऊ. पवार निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
काळबादेवी विभाग भायखळा-१ विभाग 
५७ श्री. के. डी. बिराजदार | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
कोल्हापूर -१ (विनंती बदलीने रिक्‍त होणा- 
या ठिकाणी) 
पुणे विभागीय कार्यालय 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९ /प्र.क्र.२३/ग्रासं-३ 


५८ श्री. आर. जी. सपकाळ । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
वाशी -१ विभाग वसई, जि. पालघर 
ye  श्री.म. ह. तडवी, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
बांद्रा- विभाग मुख्यालय, मुंबई 
६० श्री. बी. एम. नांदे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
बार्शी विभाग, जि. सोलापूर । अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
६१ श्री. ना. गु. जाधव निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
गेवराई, जि. बीड वाशिम, जि. यवतमाळ 
६२  श्री.अ. सु. कुलकणी निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, । निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 
औरंगाबाद -२ विभाग मनमाड, जि. नाशिक 
&3 श्री. अ. वि. पाटील निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, | निरीक्षक, वैधमापन शास्र, 
जळगांव-२ विभाग, जि. जळगांव-१ विभाग, जि. 
जळगांव जळगांव 


२. संबंधीत निरीक्षक यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच 
कार्यमुक्‍्तीचे आदेश समजुन तात्काळ रुजु व्हावे व आपला रुजु अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 


३. उपरोक्त निरीक्षक यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची शक्यता देखिल नाकारता येत नाही. याची 
जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


४. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजु होणेसाठी पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असतील. 


५. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत निरीक्षकाने पदभार सोडल्याचा 
व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालावधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या 
ठिकाणी रुजु न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे शाक्य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम, १९८१ 
मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत / मंजुर करु 
नयेत. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-२०१९ /प्र.क्र.२३/ग्रासं-३ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०५३०१०३८२०६६०६ असा आहे. हा 


शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Suresh Dnyandeo Redek 
nt Of Maharasht Food Civil 


Suresh Dnyandeo ०५०४ 


4.20=00b6deeb0e386eb5698cc129016108429cd770a158 


87c3a2a96134dccfff610, 
edqeKar INumber=b0c49d4a2d63d7827dd22b5ccbfc1 34f691b423 


53bcee54455b220aff75b429c, cn=Suresh Dnyandeo Redekar 
Date: 2019.05.30 10:45:10 +05'30' 


(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, 


नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ( यांना आवश्‍यक त्याकार्यवाही करीता) 
मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मा. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, नागपूर/ पुणे 

महालेखापाल -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल -१ ( लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे 

निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


